वर्ष ९ , अंक १७ ] 


सत्यमेव जयते 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

असाधारण भाग चार- अ 

गुरुवार , फेब्रुवारी ९ , २०२३ / माघ २० , शके १ ९ ४४ 

असाधारण क्रमांक ३५ 

प्राधिकृत प्रकाशन 

महाराष्ट्र शासनाने केंद्रीय अधिनियमांन्वये तयार केलेले 

( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 


अ . क्र . 

( १ ) 

१ 


Jay 


२ 


भाग चार - अ - ३५-१ 


नगरविकास विभाग 

मादाम कामा मार्ग , हुतात्मा राजगुरू चौक , मंत्रालय , 
मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक ९ फेब्रुवारी २०२३ . 


अधिसूचना 

हाताने मैला उचलणाऱ्या सफाई कामगारांच्या नियुक्तीस प्रतिबंध करणे व त्यांचे पुनर्वसन करणे अधिनियम , २०१३ . 

क्रमाक स्वअम -२०२० / प्र.क्र .५७ / नवि -३४ . – हाताने मैला उचलणाऱ्या सफाई कामगारांच्या नियुक्तीस प्रतिबंध करणे व त्यांचे 
पुनर्वसन करणे अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा २५ ) च्या कलम २० च्या पोट - कलम ( १ ) द्वारे प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर 
करून , या कायद्याच्या उद्देशांसाठी महाराष्ट्र शासन याद्वारे खालील तक्त्यातील स्तंभ ( २ ) मध्ये नमूद केलेल्या व्यक्तींची स्तंभ ( ३ ) मधील 
नमूद स्थानिक मर्यादेकरिता “ निरिक्षक " म्हणून नियुक्ती करीत असून ते उक्त अधिनियमांतर्गत त्यांचे अधिकार वापरतील . म्हणजे 

स्थानिक मर्यादा 
( ३ ) 


RNI No. MAHBIL / 2009 / 31733 


पद धारक व्यक्ती 
( २ ) 


[ पृष्ठे ३ , किंमत : रुपये १५.०० 


महानगरपालिका , नगरपरिषद किंवा नगर पंचायतींचे स्वच्छता निरीक्षक , यथास्थिती , 
जेथे निरीक्षकाचे पद मंजूर केले आहे , त्या कायद्याच्या उद्देशांसाठी स्वच्छता निरीक्षक 
हा निरीक्षक असेल . 


( १ ) 


महानगरपालिका , नगरपरिषद किंवा नगर पंचायतीचे आरोग्य निरीक्षक , यथास्थिती , जेथे त्यांच्या स्थानिक 
स्वच्छता निरीक्षकाचे पद मंजूर नाही , ते उक्त अधिनियमाच्या उद्देशांसाठी निरीक्षक | मर्यादेचा परिसर 
असतील . 


, 


त्यांच्या स्थानिक 

मर्यादेचा परिसर 


२ 


( १ ) 

३ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार- अ , फेब्रुवारी ९ , २०२३ / माघ २० , शके १ ९ ४४ 

( २ ) 

( ३ ) 

महानगरपालिका , नगरपरिषद किंवा नगर पंचायतीचे आयुक्त / मुख्याधिकारी , त्यांच्या स्थानिक 
यथास्थिती , जेथे स्वच्छता निरीक्षक किंवा आरोग्य निरीक्षकाचे पद मंजूर नाही , ते मर्यादेचा परिसर 
उक्त अधिनियमाच्या उद्देशांसाठी निरीक्षक असतील . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


अनिरूध्द व्यं . जेवळीकर , 
शासनाचे उप सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार- अ , फेब्रुवारी ९ , २०२३ / माघ २० , शके १ ९ ४४ 

URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 

Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk , Mantralaya , 
Mumbai 400 032 , Date 9th February 2023 . 

NOTIFICATION 

THE PROHIBITION OF EMPLOYMENT AS MANUAL SCAVENGERS AND THEIR REHABILITATI ON ACT , 2013 . 

No. SMM - 2020 / C.R.57 / UD - 34. - In exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) of section 
20 of the Prohibition , of Employment as Manual Scavengers and their Rehabilitation Act , 2013 
( 25 of 2013 ) , the Government of Maharashtra hereby appoints the persons mentioned in 
column ( 2 ) of the table appended hereto to be the inspectors for the purposes of the said Act and 
defines the local limits in column ( 3 ) of the said table , within which they shall exercise their powers 
under the said Act , as follows . namely : 

Persons holding post of 


Sr. 

No. 

( 1 ) 

1 


2 


3 


( 2 ) 

Sanitary Inspector of the Municipal Corporation , Municipal 
Council or Nagar Panchayat , as the case may be , where the 
post of Inspector is sanctioned , shall be the Sanitary shall be 
the inspector for the purposes of the said Act . 


Health Inspector of the Municipal Corporation , Municipal 
Council or Nagar Panchayat , as the case may be , where the 
post of Sanitary Inspector is not sanctioned , shall be the 
inspector for the purposes of the said Act . 


Local limits 


( 3 ) 
Within the area 
of his local limits . 


Within the area 
of his local limits . 


Municipal Commissioner / Chief Officer of the Corporation , Within the area 
Municipal Council or Nagar Panchayat , as the case may be , of his local limits 
where the post of Sanitary Inspector or Health Inspector is 
not sanctioned , shall be the inspector for the purposes of the 
said Act . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


ANIRUDDHA V. JEWLIKAR , 
Deputy Secretary to Government . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , 
RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 
21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


